राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था,तळेगांव 
ता.मावळ, जि.पुणे या संस्थेस महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
२४-अ नुसार राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था 
म्हणून अधिसूचित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्र. प्रशिक्षण-२०१८/ प्र. क्र. १०२/२२-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (वि.) मुंबई -४०००३२ 
दिनांक : २१ एप्रिल, २०२२ . 


संदर्भ: १) शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. प्रशिक्षण -१०१४/ 
प्र.क्र.२३ /२२-स, दिनांक १० सप्टेंबर, २०१४. 
२) सहकार आयुकत व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र. 
i) कायदा/४-सआ/रा.शि.प्र.सं./रा.सु.प.,तंत्रज्ञान/२०१८/१०६, 
दिनांक २७.११.२०१८. 
il) का.व वैधा.का./४-सआ/रा.शि.प्र.सं./रा.सु.प.तंत्रज्ञान/२०२२/६२, 
दिनांक २३.०२.२०२२. 


प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम २४-अ मध्ये प्रत्येक संस्था, 
राज्य शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अझ्ा, राज्य संघीय संस्थांमार्फत 
किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्थांमार्फत आपले संचालक, सदस्य, अधिकारी आणि कर्मचारी 
यांच्याकरीता सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण आयोजित करील, अशी तरतुद करण्यात आली आहे. 
राज्यात ३१ मार्च, २०२१ अखेर सुमारे २.१७ लाख सहकारी संस्था कार्यरत असून एकूण 
सभासद संख्या सुमारे ५.७५ कोटी एवढी आहे. या संस्थांच्या संचालकांची संख्या सुमारे २५ 
लाखांपेक्षा जास्त असून कर्मचारी संख्या सुमारे २० लाख आहे. सहकार कायद्यातील कलम 
२४-अ नुसार सहकारी संस्थेने त्यांचे संचालक, सदस्य व अधिकारी/ कर्मचारी यांना सहकार 
शिक्षण व प्रशिक्षण देणे अनिवार्य आहे. 

उपरोक्त बाब विचारात घेता संदर्भ क्र. १ येथील परिपत्रकान्वये सहकार विषयक 
प्रशिक्षण देणा-या संस्थांना राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून मान्यता देण्याकरीता निकष 
विहीत करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम २४-अ 
नुसार राज्यातील काही संस्थांना राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून अधिसूचित करण्यात 
आले आहे. तथापि, राज्यातील सहकारी संस्थांच्या सभासदांची मोठी संख्या लक्षात घेताव या 
सभासदांना ५ वर्षामध्ये किमान एकदा प्रशिक्षण देणे बंधनकारक असल्याने अजुनही काही 
संस्थांना प्रशिक्षण संस्था म्हणून अधिसूचित करणे आवश्‍यक आहे. याअनुषंगाने राष्ट्रीय सुगी 
पश्चात तंत्रज्ञान संस्था, तळेगांव, ता.मावळ, जि.पुणे या संस्थेस महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम २४-अ नुसार राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून अधिसूचित 
करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


Sat निर्णय क्रमांकः प्रशिक्षण-२०१८/ प्र. क्र. १०२/२२-स 


या संदर्भात सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
संदर्भ क्रमांक २ (॥) येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम २४-अ उप कलम (१ याद्वारे 
प्रापत अधिकाराचा वापर करुन राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था, तळेगांव, ता.मावळ, जि.पुणे 
या संस्थेस राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून अधिसूचित करण्यास याद्वारे शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. या संदर्भातील अधिसूचना राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही 
स्वतंत्रपणे करण्यात येत आहे. सदर संस्थेची मान्यता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहे. 

वरील संस्थेने दिलेल्या प्रशिक्षणाबाबतचा तिमाही अहवाल सहकार आयुक्त व निबंधक, 

सहकारी संस्था, पुणे यांना सादर करण्यात यावा व त्या अहवालाची एक प्रत 

शासनाकडे पाठविण्यात यावी. 


२. उक्त झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ७/४/५/.॥8॥७9॥॥.90५.॥ या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक क्रमांक 

२०२२०४२११७३५०४५१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

SHINGADE ANKUSH : ; 

PANDURANG acre, पा pes 

(अं. पां. शिंगाडे) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

५) मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन/लेखापरिक्षण), सहकारी संस्था 
सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१०) संचालक,राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था, तळेगांव, ता.मावळ, जि.पुणे सी.आर.पी.एफ 

कॅम्पसजवळ, पुणे-मुंबई हायवे तळेगांव दाभाडे, ता.मावळ,जि.पुणे-४१०५०६. 

११) निवडनस्ती, कार्यासन-२२-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


